ग्रामीण/नागरी सहकारी ग्राहक संस्थांना भागभांडवली 
अंशदान या योजनेच्या लेखाशिर्षातील गौणशीर्षात बदल 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १८८/२४ स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 


. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, 

क्रमांक :- ग्राहक १०९२/बजेट/प्र.क्र.२३२/२४ सी, दिनांक ३०/०५/१९९४ 
. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, 

क्रमांक :- ग्राहक १०९२/बजेट/प्र.क्र.२३२/२४ सी, दिनांक १४/०३/१९९५ 
३. शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

क्रमांक :- सपस१००७/प्र.क्र.१०८/२४ स, दिनांक २६/१२/२००७ 

४. महालेखापाल कार्यालय, मुंबई यांचे क्र. ख.वि/चा-१/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

विभाग/युओआर-१०५/२०१७-१८/९१५, दिनांक १३/०२/२०१८ चे पत्र. 
. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

क्रमांक :-संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १८८/२४ स दिनांक ८/०३/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


शासन निर्णय, दिनांक ८.०३.२०१८ अन्वये “ग्रामीण/नागरी सहकारी ग्राहक संस्थांना भागभांडवली 
अंशदान” या योजनेच्या लेखाशिर्षातील उपशीर्षात बदल करण्यात आला आहे. तथापी, या योजनेचे 
तपश्लीलवार लेखाशीर्ष नमूद करणे आवश्‍यक असल्याने शासन निर्णयातील नमूद लेखाशीर्षामध्ये 
पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत:- 


-0 


AD 


Cc 
ae 


| Demand No.V3 मागणी क्रमांक व्ही-३, 
47 ital | h | Ec ic Sajaic भांडवली 

5475 ele ay on other General Economi ५४७५ - इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
195 — Investment in Cooperatives १९५- सहकारी संस्थांमधील गुंतवणूका 
(01) Consumer Societies (09) ग्राहक सहकारी संस्था 
(01)(01) Share Capital Contribution to Rural Co- artor सहका र deers unTaiwach हरदास 
operative Consumer's Societies(5475 0132) (०१)(०१) ग्रामाण सहकार सस्थाना भागभाडवला अडादान 
32 contribution (५४७५ 0932) 


32 अंडादाने 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १८८/२४ स 


Demand No.V3 

5475 Capital Outlay on other General Economic 
Services 

195 — Investment in Cooperatives 

(01) Consumer Societies 

(01)(01) Share Capital Contribution to Rural Co- 

operative Consumer's Societies(5475 0132) 

32 contribution 


मागणी क्रमांक व्ही-३, 

५४७५ - इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च 
१९५ - सहकारी संस्थांमधील गुंतवणूका 

(०१) ग्राहक सहकारी संस्था 

(०१)(०१) ग्रामीण सहकारी संस्थांना भागभांडवली अंशदान 
(५४७५ ०१३२) 

३२ अंशदाने 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४८५/१७/व्यय-२, 
दिनांक ३१/१०/२०१७ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदरचा शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१२०१४७३५०२ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 


AD -O 


CC AN 


) 
) 
) 
) पणन Pash, AERTS राज्य,पुणे 
५) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
) 

) 

) 

) 


Cc 


£93) 


अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 


Nn ८. 


a) 


8311 


७०9९९ ७4, 

serialNi Iff2513f33afa9ed70c79c5a4636204d8b 
b4040bf2c6c2470d0f20d8dc79d, cn=Sunanda M Ghadyale 
Dats 7 


९: 2018.03.23 12:31:54 +05'30' 


(सुनंदा मो.घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार, FERTS- १,(लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव(पणन) सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे 


सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,मंत्रालय,मुंबई 
मा.मंत्री(पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


१०) मा.राज्य मंत्री(पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
११) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -३ व १३ ,मंत्रालय, मुंबई 


१३) कार्यासन अधिकारी,(रोख शाखा)सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई (३ प्रती) 


) 
) 
92) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


१४) निवड नस्ती (28). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


